अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवर 
कार्यरत गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांची 
त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे अथवा 
ज्यांची अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पुर्ण झाली आहेत 
अशा अधिकाऱ्यांची शासन सेवेत राहण्याची 
पात्रापात्रता आजमाविण्यासाठी पुनर्विळोन समिती 
गठित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-११२२/प्र.क्र.४४/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ जुलै, २०२२ 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एलपीएल-२०१७ /प्र.क्र. २९/ का.पंधरा 
दि. १०/०६/२०१९ 
२) नियोजन विभाग,शासन निर्णय, क्र- पुनर्वि-१११९ /प्र.क्र. २४/ का. १४२७, 
दिनांक २४ /०४/ २०१९ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन ) नियम, १९८२ च्या नियम १०(४) व नियम ६५ अनुसार सार्वजनिक 
हितास्तव अकार्यक्षम, संशयास्पद सचोटीच्या गट- अव गट-ब (राजपत्रित) अधिकारी/ कर्मचारी यांचे त्यांच्या 
वयाच्या 40/44 व्या वर्षापलीकडे / अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षानंतर सेवा Gada करून मुदतपूर्व सेवानिवृत्त 
करण्याबाबत सं. क्र. १ येथिल शासन निर्णयाद्वारे एकत्रित कार्यपध्दती विहित केळेली आहे. संदर्भाधिन क्र. २ 
येथिल शासन निर्णयानुसार अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापने वरील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) 
अधिकाऱ्यांची त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे अथवा ज्यांची अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाली 
आहेत अज्ञा अधिकाऱ्यांची शासन सेवेत राहण्याची पात्रापात्रता आजमाविण्यासाठी पुनर्विलोकन करून 
शिफारस करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात आली होती :- 


पड अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग अध्यक्ष 
२ श्री. वि. फ वसावे, उप सचिव , नियोजन विभाग सदस्य 
३ Su सचिव (का. १४२७) , नियोजन विभाग सदस्य 


४  ।अवर सचिव (का. १४२७ , नियोजन विभाग सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-११२२/प्र.क्र.४४/का.१४२७ 


सदर समितीमधील सदस्य श्री. वि. फ. वसावे, उप सचिव यांची अन्य विभागात बदली झाली आहे. 
त्यामुळे समितीवर श्री. वि. फ. वसावे, यांच्या ऐवजी श्री. सं. कृ. भोसले, उप सचिव, नियोजन विभाग यांची 
सदस्य म्हणून समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत 
आहे. 


शासन निर्णय :- 

अर्थ व सांख्यिकी सचालनालयाच्याआस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांची त्यांच्या 
वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे अथवा ज्यांची अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पर्ण झाली आहेत, अझ्ञा अधिकाऱ्यांची 
शासन सेवेत राहण्याची पात्रापात्रता आजमावण्यासाठी पुनर्विलोकन करून शिफारस करण्यासाठी 
पुनर्विलोकन समितीची पुढीलप्रमाणे पुनर्रचना करण्यात येत आहे :- 


१ अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग अध्यक्ष 
2 ।सहसचिव / उपसचिव (का. १४२७), नियोजन विभाग सदस्य 
३ श्री. सं. कृ. भोसले, उपसचिव, नियोजन विभाग सदस्य 
४ | TAR सचिव (का. १४२७ , नियोजन विभाग सदस्य सचिव 


महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर झासन निर्णय उपलब्ध 
असून त्याचा संकेतांक २०२२०७१११४३९३१२११६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नांवाने, 


PRAKASH 
BABANRAO GHADGE = 


(प्र.ब. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
२. सह /उप सचिव, नियोजन विभाग, (का.१४२७) मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
३. श्री. सं .कृ. भोसले , उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
४. अवर सचिव, नियोजन विभाग, ( का.१४२७) मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


"0289473 


